महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी 
महाराज यांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर 
आणि त्यांचे सहा मावळे यांनी बहलोलखान 
विरुध्द जो पराक्रम केला त्याचे चित्रीकरण 
असलेला मराठी चित्रपट “रावरंभा” 
राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
दाखविण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७७/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: - ०५ जानेवारी, २०२४ 
वाचा 


१. शशिकांत पवार प्रॉडक्छान, सातारा, यांचे दि. १८.१०.२०२३ चे पत्र. 

२. क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२५/प्रशिक्षण, दि.०५.०३.२०२० चे पत्र. 

३. संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.राशैसंवप्रपम/प्रमा/”रावरंभा”चित्रपटअहवाल/२०२३-२४/०६१३१, दि.२०.१०.२०२३. 


शासन निर्णय 

शशिकांत पवार WSRA, सातारा यांनी "रावरंभा" हा मराठी चित्रपट राज्यातील शाळांमधून 
दाखविण्यास परवानगी देण्याची संदर्भाधीन दिनांक १८/१०/२०२३ च्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. त्यानुसार 
संदर्भ क्र .३ येथील पत्रान्वये नमुद कार्यवाहीकरिता गठीत परिक्षण समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. 

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सरसेनापती प्रतापराव गुजर आणि त्यांचे 
सहा मावळे यांनी १५००० सैन्यासह आलेल्या बहलोलखान विरुध्द जो पराक्रम केला त्याचे चित्रीकरण 
असलेला “रावरंभा” हा ऐतिहासिकदृष्टया चांगल्याप्रकारे मांडणीद्वारे निर्मित केलेला मराठी चित्रपट असून, 
राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दाखविल्यास इतिहासातील वीरगाथा या माध्यमातून अनुभवता येणार आहे. 
सदर मराठी चित्रपटास राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना दाखविण्यास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षापुरती परवानगी देण्यात येत आहे. 


अटी:- 
१) “रावरंभा” हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधील फक्त १० वर्ष वयोगटापुढील विद्यार्थ्यांनाच दाखविण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
२) सदर चित्रपट पाहण्याची कोणत्याही विद्यार्थ्यांना सकती करण्यात येणार नाही. 
३) विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक अभ्यासक्रमात कोणताही अडथळा येणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.७७/प्रशिक्षण 


छो या शासन परवानगीच्या आधारे सदर चित्रपट दाखविण्याबाबत इतर दुसऱया कोणत्याही संस्थेबरोबर 
निर्माता, शशिकांत पवार WSR, सातारा यांना करार करता येणार नाही किंवा प्रतिनिधी नेमता 
येणार नाही व तशी परवानगी त्यांना राहणार नाही. 
4) सदरहू चित्रपट पहाण्यास इच्छुक विद्यार्थ्याकडून रुपये २०/- (रुपये वीस फक्त) पेक्षा जास्त शुल्क 
आकारता येणार नाही. 
&) हा चित्रपट शाळांमधून दाखविताना कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्धभवल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त 
झाल्यास सदर संस्थेस दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 
७) सदर चित्रपट दाखविण्याची परवानगी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षापुरतीच 
मर्यादित राहील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५१२२५३६१९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHEETAL BAJIRAO PATIL 
H F F T A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6adeda15802b25aea33a6c776475fa0e7bf7705ff3cfb01e4. 
60cd55351e58270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6BDBFE7A78900AD7 1C27AF6074AFF455E2E529BC 
5573C2D2CC1BBFC69F0E7579, cn=SHEETAL BAJIRAO PATIL 


Date: 2024.01.05 12:25:28 +05'30' 


(शितल पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
७. विभागीय शिक्षण उप संचालक (मुंबई/पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/ औरंगाबाद/ लातूर/अमरावती/ 
नागपूर. 
८. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद संचालनालयामार्फत) शिक्षण 
निरीक्षक, उत्तर / दक्षिण / पश्चिम मुंबई 
९. शशिकांत पवार WISRM, एस नं ३०८/११, बी विंग पहिला मजला, भंडारी हाईटस्‌, 
कोडोली,सातारा-४१५००४. 
१०. निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


Cc Av AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


